RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक १६ ] 


गुरुवार , मार्च १ ९, २०१५ / फाल्गुन २८ , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ४२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


२ रा मजला, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ मार्च २०१५ 


अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक ईएक्सपी-०११५ / प्र.क्र . २० /विशा-२. – फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( १९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( अ) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील १७६-वांद्रे ( पूर्व) विधानसभा 
मतदारसंघ पोट-निवडणूक , २०१५ च्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेले स्थायी निगराणी पथक ( Static Surveillance Team) यांच्या 
प्रमुखांना नामनिर्देशन सुरू झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक १७ मार्च२०१५ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१५ या कालावधीकरिता ; 

( ब ) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी १७६-वांद्रे ( पूर्व) विधानसभा मतदारसंघ पोट-निवडणूक , 
२०१५ च्या प्रयोजनार्थनियुक्त केलेले फिरते पथक ( Flying Squad ) यांच्या प्रमुखांना निवडणुकीच्या घोषणेपासून म्हणजेच दिनांक १७ 
मार्च २०१५ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१५ या कालावधीकरिता ; 

( क ) सदर विधानसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मतदान संपण्याच्या ४८ तास म्हणजेच दिनांक ९ एप्रिल २०१५ रोजी 
सायंकाळी ६-०० ते दिनांक ११ एप्रिल २०१५ पर्यंत ; 

( ड ) सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या संपूर्ण कालावधीकरिता म्हणजेच दिनांक १७ मार्च २०१५ ते दिनांक 
१८ एप्रिल २०१५ पर्यंतच्या कालावधीकरिता 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( १९ ७४ चा २ ) च्या कलम १२९, १३३, १४३ व १४४ खालील शक्ती 
प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ग. देशमुख, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - ४२-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


